अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२०-२१ 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता 

१९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) 
जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, 
(०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५ १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ३ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्र्ञा-५, दि.१ एप्रिल २०२० 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल,२०२० 
३. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दि. ३० एप्रिल, २०२० 
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ४ मे, २०२० 

५. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दि. ११ जून, २०२० 

६. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दि. ९ जुले, २०२० 

७. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र.६२/२०/कोषा प्रशा-५, दि.२८जुले,२०२० 
८. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दि. १३ ऑगस्ट, २०२० 

९. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दि. १६ सप्टेंबर, २०२० 

१०. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दि. २८ ऑक्टोबर, २०२० 
११. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दि. १६ डिसेंबर, २०२० 
१२. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दि. २८ जानेवारी, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वेतनभत्ते 
खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 


परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय 
वर्ष २०२०-२१ करिता ३६,सहायक अनुदाने (वेतन) खर्चासाठी एकूण रुपये १८२.५५०० कोटी 
इतका निधी वाचा मधील अनुक्रमांक ३, ५, ६, ८, १० व १२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आला आहे. तसेच ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) खर्चासाठी एकूण रुपये ३.०३९१ 
कोटी इतका निधी वाचा Helles अनुक्रमांक ९ व ११ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधित जिल्हा 
परिषदांना वितरीत करण्यात आला असून, आता जिल्हा परिषदांचा सन २०२०-२१ मधील एकूण 
वेतनखर्च विचारात घेऊन विहित अटी व शतींची पूर्तता करणा-या जिल्हा परिषदांना पुढील निधी 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदाने, (०१) (०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१” या 
लेखाशिर्षाखाली या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये 
१३,३९,४०,०००/- (अक्षरी रुपये तेरा कोटी एकोणचाळीस ळाख चाळीस हजार फक्‍त ) इतके 
अनुदान संबंधित मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद 
यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


2. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. कोव्हीड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक 
आपत्तीवर मात करण्याच्या दृष्टीने राज्याची एकंदर आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता, खर्चात 
काटकसर करणे तसेच काही खर्च पुढे ढकलणे गरजेचे आहे. या संदर्भात वित्त विभागाने दिनांक 
४ मे, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये तसेच तद्नंतर वेळोवेळी दिलेल्या सूचना विचारात घेऊन 
संबंधित कार्यालयाने खर्च करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 


3: जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील 
कर्मचा-यांच्या सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील वेतनभत्त्यासाठी व वेतनेतर खर्चासाठी सदर 
निधी वापरण्यात यावा. या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र अ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही 
दक्षता घेण्यात यावी. या निधीचा अन्य बाबींवरील खर्च ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल 
व अशा कृतीसाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही 
याची संबंधित जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या 
बँक अकाऊंटमध्ये ECS gk प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत 
अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline Teds वितरीत करण्यात येऊ नये. 


षु. सदर लेखाशिर्षाखाळली आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये महालेखाकार कार्यालयाकडे 
नोंदविण्यात आलेल्या खर्चाची माहिती दिनांक १५.३.२०२१ पर्यन्त शासनास सादर करावी. 
दिनांक ३१.३.२०२१ अखेरपर्यन्त झालेल्या खर्चाची व महाळेखाकार कार्यालयाकडे नोंदविण्यात 
आलेल्या खर्चाचा ताळमेळ याबाबतची माहिती दिनांक ६.४.२०२१ पर्यन्त शासनास सादर करावी. 
सदर ताळमेळ प्राप्त न झाल्यास पुढील अनुदाने रोखण्यात येतील. 


६. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च 
मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) 
जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 
१९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित 
आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


9. सदर ares निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/ 
प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिळ, २०२० अन्वये तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 


क्रमांक ४२/व्यय-३, दिनांक १ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. वित्त विभागाच्या परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटी व aera पूर्तता होत आहे. 


सदर 


शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या »=www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०३१६०५४७१३२८ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Balasaheb 
B a | a S a h e b 5406. टे * 


DN: cn=Balasaheb Babasaheb 
B b h b Hajare, o=Mantralaya, ou=Water 
a a Sa 7 e Supply and Sanitation Department, 
email=balasaheb.hajare@nic.in, 


H =IN 
H ठे] are Date: 2021.03.03 16:38:05 405'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 

. विभागीय आयुक्त, सर्व 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

९. 
१०. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


११.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१३.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१४.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१५.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


| 7 | 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दिनांक ३ मार्च, २०२१ सोबतचे सहपत्र 


पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) (०१) (०५) 


? 
ठाणे 


सन २०२०-२१ 


३६, सहायक 
अनुदाने 
(वेतन) 

2 


२०००००० 


नियमित आस्थापना (२२१५१८८१)" 
ये वितरी या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५ १८८१ खाली वितरीत 


करण्यात येत असलेले एकूण अनुदान 
(अक्षरी रुपये) 


करण्यात येणारे अनुदान 
३१, सहायक । वितरीत करण्यात येत 
असलेली एकूण 
(वेतनेतर) रक्‍कम (३--४) 


8 


A} 0 


पालघर 
रायगड 


२०००००० 


२०००००० 


१०००००० ३०००००० पये तीस लाख फक्त 
२०००००० पये वीस लाख फक्त 


०८ | w 


रत्नागिरी 


ap 
oo 
al 

et 


५०००००० 


२०००००० 


१५००००० 


१५००००० ३५००००० पये पस्तीस लाख फक्त 
६५००००० पये पासष्ठ लाख फक्त 


mm) लट 


नाशिक 
धुळे 


२०००००० 


५०००००० 


२०००००० पये वीस लाख फक्त 
२०००००० पये वीस लाख फक्त 


१५००००० 


९ | ७ 


re) 


नंदुरबार 
जळगांव 


२०००००० 


२०००००० 


२०००००० 


६५००००० GY पासष्ठ लाख फक्‍त 
पये वीस लाख फक्त 


अहमदनगर 
पुणे 


२०००००० 


५०००००० 


२०००००० पये वीस लाख फक्त 
२०००००० पये वीस लाख फक्‍त 


सातारा 
सांगली 


१००००००० 


२०००००० 


१०००००० ६०००००० प्ये साठ लाख फक्त 
१००००००० पये एक कोटी फक्त 


सोलापूर 
कोल्हापूर 


२०००००० 


२०००००० 


२०००००० 


२०००००० पये वीस लाख फक्त 
पये वीस लाख फक्त 


औरंगाबाद 
जालना 


२०००००० 


२०००००० 


५००००० २५००००० पये पंचवीस लाख फक्त 
२०००००० पये वीस लाख फक्त 


परभणी 
हिंगोली 


२०००००० 


२०००००० 


५००००० २५००००० 


२०००००० पये वीस लाख फक्त 
पये पंचवीस लाख फक्त 


बीड 
नांदेड 


५०००००० 


२०००००० 


२०००००० पये वीस लाख फक्‍त 
५०००००० पये पन्नास लाख फक्त 


उस्मानाबाद 
लातूर 


५०००००० 


१००००००० 


१५००००० ३५००००० पये पस्तीस लाख फक्त 
५०००००० पये पन्नास लाख फक्त 


बुलढाणा 
अकोला 


१००००००० 


२०००००० 


१००००००० पये एक Yt फक्त 
पये एक कोटी पंधरा लाख फक्त 


१५००००० ११५००००० 


वाशिम 
अमरावती 


५०००००० 


२०००००० 


२०००००० पये वीस लाख फक्त 
२४०००० ५९४०००० पये एकोणसाठ लाख चाळीस हजार फक्त 


|यवतमाळ | 
वर्धा 


२०००००० 


२०००००० 


२०००००० पये वीस लाख फक्त 
२०००००० पये वीस लाख फक्त 


नागपूर 
भंडारा 


५०००००० 


५०००००० 


१५००००० ३५००००० रूपये पस्तीस लाख फक्‍त 
५०००००० पये पन्नास लाख फक्त 


गोंदिया 


५०००००० 


२०००००० 


५००००० ५५००००० रूपय पचावन्न लाख फक्त 
५०००००० पये पन्नास लाख फक्त 


२०००००० वीस 


२०००००० 


१५००००० ३५००००० पये पस्तीस लाख फक्त 


११९०००००० 


पये तेरा कोटी एकोणचाळीस लाख चाळीस हजार फक्त 


Digitally signed by Balasaheb Babasaheb Hajar 


१४९४०००० १३३९४०००० 


jater Supply 
in, c=IN 


Balasaheb Babasaheb Hajare 


geg 


3.03 16:38:4 


(बाळासाहेब बा. हजारे ) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र हासन 


